RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ८ , अंक १० ] 


गुरुवार ते बुधवार एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ एप्रिल २०२२ 

अधिसूचना 
क्र.आयएफएस -२०२२ / प्र.क्र .३६ / फ -७ अ.- १ . श्री . जीत सिंग विर्क , भावसे ( १ ९ ८७ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , ( उत्पादन व व्यवस्थापन ) , 
नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण ) , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 


२ . 


1 


श्री . विकास गुप्ता , भावसे ( १ ९ ८८ ) अपर मुख्य वनसंरक्षक , ( प्रशासन - दुय्यम संवर्ग ) , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना प्रधान मुख्य 

, 
वनसंरक्षक ( कार्मिक ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . पी . कल्याणकुमार , भावसे ( १ ९९ ७ ) मुख्य वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक ( माहिती तंत्रज्ञान , धोरण ) , नागूपर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर 
स्विकारला आहे . 


३ . 


1 


+ 


४ . 


1 


डॉ . क्लेमंट बेन , भावसे ( १ ९९ ७ ) मुख्य वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , कोल्हापूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
( वन्यजीव ) , पश्चिम , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . एन . आर . प्रवीण , भावसे ( २००२ ) मुख्य वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , 
पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 
श्री . आर . मनिकंदा रामानुजम , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक नवेगाव , नागझीरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र , गोंदीया यांची 

, 
पदोन्नतीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , कोल्हापूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ 
रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . प्रकाश लोणकर , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , यवतमाळ यांची पदोन्नतीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , 
चंद्रपूर , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 


६ . 


७ . 


1 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


८ . 


7 


1 


९ . 


1 


७ 


1 


7 


श्री . एस . एम . गुजर , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , औरंगाबाद यांची पदोन्नतीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , 
औरंगाबाद या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . आर . एम . नाईकडे , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक , ( सामाजिक वनीकरण ) , पुणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक 
( प्रादेशिक ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

१०. श्री . जी . के . अनारसे , भावसे ( २००५ ) प्रादेशिक व्यवस्थापक , महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ , चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना 
वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , अमरावती या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

११ . श्री . एस . रमेशकुमार , भावसे ( २००६ ) वनसंरक्षक , ( विन्यजीव ) , पुणे यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( सामाजिक वनीकरण ) , 
नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . एन . एस . लडकत , भावसे ( २००६ ) वनसंरक्षक , ( कार्य आयोजना ) , पुणे यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक तथा क्षेत्र 
संचालक , सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प , कोल्हापूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 

१३ . श्रीमती श्रीलक्ष्मी अनाबथुला , भावसे ( २००८ ) उप वनसंरक्षक , ( मानव संसाधन व्यवस्थापन ) , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
वनसंरक्षक व क्षेत्रसंचालक , पेंच व्याघ्र प्रकल्प , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी 
मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . जी . पी . नरवणे , भावसे ( २००८ ) उप सचिव ( वने ) , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
सह सचिव ( वने ) , महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 


१२ . 


+ 


१४ . 


7 


+ 


7 


१५ . श्री . सी . एल . धुमाळ , भावसे ( २००८ ) उप वनसंरक्षक , ( कार्य आयोजना ) , ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( संशोधन ) , 
पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

१६. श्री . एच . जी . धुमाळ , भावसे ( २००८ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , जव्हार यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( सामाजिक 
वनीकरण ) , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

१७ . श्री . व्ही . टी . घुले , भावसे ( २००८ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , शहापूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , 
यवतमाळ या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . के . डब्ल्यू . धामगे , भावसे ( २०० ९ ) उप वनसंरक्षक , ( कार्य आयोजना ) , यवतमाळ यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( वन संवर्धन ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

१ ९ . श्री . तुषार चव्हाण , भावसे ( २०१३ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रादेशिक ) , पूर्व नाशिक , यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , 
पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

२० . श्री . जयरामे गौडा , भावसे ( २०१३ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , जुन्नर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक , 
नवेगाव - नागझीरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र , गोंदिया या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर 
स्विकारला आहे . 


१८ . 


1 


1 


४ 


1 


७ 


1 


+ 


२१ . श्री . केशव वाबळे , भावसे ( २०१५ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , यवतमाळ यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , नांदेड या 
पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

२२ . श्रीमती पुनम पाटे , भावसे ( २०१६ ) उप संचालक , नवेगाव - नागझीरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र , साकोली यांची बदलीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक ( प्रा . ) , सिरोंचा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

२३ . श्री . सुमित कुमार , भावसे ( २०१६ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , सिरोंचा , यांची पदस्थापना विभागीय व्यवस्थापक , महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ , बल्लारशाह आगार , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 


३ 


२४ . 


+ 


+ 


३ 


२६ . 


२७ . 


२८ . 


२ ९ . 


1 


३० . 


) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 

डॉ . कुमारस्वामी एस . आर . , भावसे ( २०१६ ) उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) , गडचिरोली , यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( मानव 
संसाधन व्यवस्थापन ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला 
आहे . 

२५ . श्री . उमेश वावरे , विभागीय वन अधिकारी ( दक्षता ) , धुळे यांची पदोनत्तीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक , ( प्रा . ) पूर्व नाशिक या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . संतोष सस्ते , विभागीय वन अधिकारी ( दक्षता ) , ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , ठाणे या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

३ 
श्री . साईपुन शेख , विभागीय वन अधिकारी ( सा.व. ) , जळगांव यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( भुमी अभिलेख ) , पनवेल 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 
श्री . प्रमोद कुमार पंचभाई , विभागीय व्यवस्थापक , गोरेवाडा प्रकल्प , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना विभागीय वन अधिकारी , 

, 
वन्यजीव बोर अभयारण्य , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला 

२ 
आहे . 

कु . सरोज गवस , विभागीय वन अधिकारी ( नियोजन ) , ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक , ( कार्य आयोजना ) , ठाणे या 
पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . सचिन रेपाळ , विभागीय वन अधिकारी , वन्यजीव -१ , संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान , बोरिवली यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक ( प्रा . ) , शहापूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

३१ . श्री . राहुल गवई , विभागीय वन अधिकारी , वन्यजीव बोर अभयारण्य , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , 
भंडारा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

३२ . श्रीमती निता कट्टे , अपर संचालक ( प्रशिक्षण ) , कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने ) , कुंडल यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) , कोल्हापूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

३३ . श्री . लक्ष्मण पाटील , विभागीय वन अधिकारी ( सामाजिक वनीकरण ) , वाशिम यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , 
मेवासी या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

३४ . श्री . शैलेंद्रकुमार जाधव , अपर संचालक ( प्रशिक्षण ) , कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने ) , कुंडल यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना प्राध्यापक , कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी ( वने ) , कुंडल या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

३५ . श्री . अमोल सातपुते , विभागीय वन अधिकारी ( सा . व . ) , बीड यांची पदोन्नतीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , जुन्नर या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . दिवाकर निरंजन सुभाषराव , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक ( प्रादेशिक व वन्यजीव ) , पुसद यांची बदलीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक ( प्रा . ) , जव्हार , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . आनंद रेड्डी येल्लु , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक ( कॅम्पा ) , पश्चिम नाशिक यांची पदोनत्तीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( प्रा . ) , यवतमाळ , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्रीमती मधुमिता एस . , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक , वन्यजीव -१ , सिपना वन्यजीव विभाग , परतवाडा यांची पदोननतीने 
पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , डहाणू , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 

श्री . 

राहुल सिंग तोलिया , भावसे ( २०१८ ) उप विभागीय वन अधिकारी , ( वन्यजीव ) , आल्लापल्ली यांची पदोनत्तीने पदस्थापना उप 
वनसंरक्षक ( प्रा . ) , आल्लापल्ली , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला 
आहे . 


1 


1 


1 


1 


1 


३६ . 


३ 


३७ . 


1 


३८ . 


7 


1 


+ 


३ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


1 


1 


४० . श्री . पवन जेफ , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक ( प्रा . ) , धारणी मेळघाट , परतवाडा यांची पदोनत्तीने पदस्थापना उप संचालक , 
नवेगाव - नागझीरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र , साकोली या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर 
स्विकारला आहे . 


1 


४१ . 


1 


४२ . 


1 


1 


श्रीमती श्वेता बोड्डु , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक ( सा.व. ) २ , नाशिक यांची पदोनत्तीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक ( प्रा . ) , 
मध्य चांदा , चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्होत्तर स्विकारला आहे . 

श्री . मिलेश दत्त शर्मा , भावसे ( २०१८ ) सहाय्यक वनसंरक्षक ( तेंदु ) , सेंट्रल चांदा , चंद्रपूर यांची बदलीने पदस्थापना उप वनसंरक्षक 
( प्रा . ) , गडचिरोली , या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व स्विकारला आहे . 

श्री . प्रविण ए . , भावसे ( २०१८ ) उप विभागीय वन अधिकारी , सिरोंचा वन विभाग यांची बदलीने पदस्थापना विभागीय व्यवस्थापक , 
महाराष्ट्र वन विभाग महामंडळ , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्विकारला आहे . 


४३ . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


